अधिक्षक अभियंता, गट-अ (राजपत्रित) या 
पदावरील बदलीनंतरची पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्र. मुविनी-२०१८/प्र.क्र.१४३/ऊर्जा-५ 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक : २६ जून, २०१९ 


पहा:- उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन आदेशा क्र. मुविनी-२०१८/प्र.क्र. १४३/ऊर्जा-५, 
दि. १३ डिसेंबर, २०१८. 


शासन आदेशा:- 

विद्युत निरीक्षणालय शाखेतील श्री. वि. व. नागदेव, अधिक्षक अभियंता, औरंगाबाद प्रादेशिक विद्युत 
निरीक्षण मंडळ, औरंगाबाद यांची संदर्भाधीन आदेशान्वये अधिक्षक अभियंता, नागपूर प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण 
मंडळ, नागपूर या ठिकाणी बदली करण्यात आली असून सदर पदावरील श्री. दिनेश ज. खोंडे, अधिक्षक अभियंता 
यांच्या अन्यत्र बदलीने पदस्थापना करण्याचे आदेशा स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येत असल्याचे आदेशा निर्गमित 
करण्यात आले आहेत. आता या आदेशान्वये श्री. दिनेश ज. खोंडे, अधिक्षक अभियंता यांची बदलीनंतरची 
पदस्थापना अधिक्षक अभियंता, औरंगाबाद प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, औरंगाबाद या रिक्‍त पदावर करण्यात 
येत आहे. 


२. तसेच या आदेशान्वये करण्यात आलेली बदलीनंतरची पदस्थापना रद्द करणे किंवा त्यात बदल करणे 
यासाठी राजकीय दडपण/दबाव आणल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिक्षक अभियंता यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ अनुसार शिस्तभंगाची कारवाई सुरु करण्यात येईल. 


३. श्री. दिनेश ज. खोंडे, अधिक्षक अभियंता यांनी पदस्थापनेच्या नवीन ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन तसा 
अनुपालन अहवाल झासनास सादर करावा. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६२६१०१९४५१२१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant र 
Pundalik Badgeri: 


(प्र. पुं. बडगेरी ) 
शासनाचे उप सचिव 


१) मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, रामकृष्ण 
चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पू.) मुंबई-७१. 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/नागपूर. 
) अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर 
) श्री. दिनेश ज. खोंडे, अधिक्षक अभियंता यांना (ई-मेलद्वारे ) 


प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 


७९९८ 
Prashant Pundalik Badgeri 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनी-२०१८/प्र.क्र.१४३/ऊर्जा-५ 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा ) यांचे खाजगी सचिव 

प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
उपसचिव (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (ऊर्जा-५. 


९) 


८ 0८ w 


दु 


८४) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


9 


पृष्ठ २ पैकी २ 


